रे 9 is | पुस्तक खिडकी ; अक ३७ - १६ एप्रिल २०२२ 


वसंत ऋतू संपून आता ग्रीष्म दाराशी येऊन थांबला आहे. अंगाची गाची लाही लाही होते आहे. रसाळ कलिगडे 
टरबूज अशी फळे खावीशी वाटत आहेत. आंबा कधी येणार याकडे सगळे डोळे लावून बसले आहेत. 
उन्हाचा त्राम जाणवला की हेमंताची आठवण काढत, वर्षा ऋतूची वाट पाहत आहेत. निसर्गातील 
बदळलांनुसार, ऋवूंनुसार आपला आहार, राहणीमान बदळते. वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर 
हे आपले ऋतू! यांच्या काही गोष्टी आजच्या अंकातून पाहू या. 


ग्रीष्मातील स्पर्धा “=< 
सध्या झाडे फुळू लागली आहेत. तुम्ही 
डोंगरावर जाऊन पहिले तर लाळ, 
पिवळ्या केशरी फुलांनी पानांनी 
करु या नटळेली अनेक झाडे तुम्हाला दिसतील. 
या झाडांमध्ये एकदा स्पर्धा ळागली, 
जोड्या सूयाचे मवत आवडते झाड कोणते? ॥ | 
कोण हि ऐकण्यासाठी 
जुळवा जिळ | राट क्लिक करा निमा काय बरं खाते? 
ग्रीष्मतील स्पर्धा या गोष्टीत खूप यण 
झाडांची नावे आळी आहेत. तुम्ही oh LE नता खूप खप 
ही झाडे पहिली आहेत का? . लिचीची रसाळ फळं, 
कृतीमध्ये काही फोटो आणि रसरशीत जांभळं, आंबट चिंचा, 
झाडांची नावे दिळी आहेत. त्यांच्या हिरवागार पालक - तिळा सगळं 
जोड्या जुळवा आणि ही झाडे कुठे _ क कि सगळं खायला आवडतं! प्रत्येक 
दिसतात हे शोधा. कृती [ ~| ऋतूत निमा कडाऽम - कुइऽम 
पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करत काय खाते हे पहा! 
करा. वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 
करा. 


ऋतूंचे अतिशय सुंदर वर्णन असलेले हे गाणे 
आपल्या सर्वांना माहित असेळच! गाणे 
णितके सुरेळ आहे, तितकेच त्याचे काव्य 
मधुर आहे. आपल्या सर्वाच्या आवडत्या 
गायिका, अशा भोसले यांनी गायलेले ऋतूंचे 
हे "लाईव्ह" गाणे ऐकण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. 


\ | 
जिज्ञासा किड्स, पुणे 
wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKkids 


